आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत शासकीय 
आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यासाठी भाजीपाला, मटन, 
चिकन, अंडी, केळी इ. ची खरेदी तसेच शासकीय 
वसतीगृहासाठीचे भोजन ठेके यासंदर्भातील ई-निविदा 
प्रक्रिया राबविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाआशा- २०२०/ प्र.क्र.११७/का-१३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई:- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय,आदिवासी विकास विभाग, क्र.शाआशा-२०२०/प्र.क्र.११७)/का-१३-अ, 
दिनांक ३० डिसेंबर, २०२० 

२) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः शाआडा- २०२०/प्र.क्र.११७/का-१३, 
दिनांक २ मार्च, २०२३ 

3) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र.शाआशा-२०२३/प्र.क्र.३१/का-६(८)/२५८६, 
दिनांक १० एप्रिल, २०२३ 

x) आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः शाआडा- २०२०/प्र.क्र.११७/का.१३, 
दिनांक ८ मे, २०२३ 

५ आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांकः शाआझ्ा- २०२०/प्र.क्र.११७/का.१३, 
दिनांक २१ ऑगस्ट, २०२३ 

६) आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांचे पत्र क्र.शावगृ-भोठे-२०२३/प्र.क्र.२७/का-६(३)/६९८१, 
दिनांक १७ ऑक्टोबर, २०२३ 


शासन शुध्दीपत्रक -: 


वाचा क्र .५ येथील दिनांक २१ ऑगस्ट, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्रमांक १ व परिच्छेद क्र. ६ येथे नमूद “आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक” याऐवजी “सबंधित अपर 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास” असे वाचावे . 


२. उक्त सुधारणा विचारात घेऊन, शासकीय वसतीगृहातील भोजन ठेकेसंदर्भातील ई-निविदा 
प्रक्रिया, आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्याऐवजी संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत 
केलेल्या सबंधित अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत संदर्भ क्र. २ व 
संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयातील सूचना व कार्यपध्दती तसेच संदर्भ क्र. ५ येथील शासन निर्णयातील 
कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन राबविण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाआझ्ा- २०२०/ प्र.क्र.११७/का-१३ 


sas सदरचे शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३११२४११३५५२०३२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VUESING FATTESING VASAVE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 

V | J E S | N G DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2,5.4.20=5494d2ad3a3bcSddd66daf9asfi 7: ‘Se2d7d4b6a8bba99c 
51d275801bcdf1b, postalc 


वहिणी... ener 
(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० ०३२ 
मा. उपमुख्यमंत्री ( गृह) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० 032 


) 
) 
) 
) मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई.४०० 032 
) 
) 
) 


AD 


2) 0८ ww 


मा.मंत्री ( आदिवासी विकास), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई :- Yoo ०३२. 
सर्व मा. मंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

सर्व मा. विधानसभा सदस्य./विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, विधानभवन, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 

प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

निबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, / नागपूर / औरंगाबाद खंडपीठ. 

सरकारी अभियोक्ता, मा .उच्च न्यायालय, मुंबई / नागपूर / औरंगाबाद. खंडपीठ 
आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य, आदिवासी विकास महामंडळ मर्या. नाशिक 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य नागपूर / नाशिक/ ठाणे / अमरावती 
शिक्षण आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (प्राथमिक ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक, (माध्यमिक ) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
संचालक, अर्थ व लेखा, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 

उप सचिव ( व्यय-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मुख्याध्यापक, शासकिय आदिवासी आश्रमशाळा 


| 


(२ SO 


) 
) 
Go 
१ 
१२ 
१३ 


vo 


Ee) 


ae) 
CS 


A) 
0 


य“: ree Das 5-८ wl LS Sel lI a eS ass elf ase el ee ६-- aes I ae *-८ a ae ll SS el ae 5>-> I eel LS lS 


२२ 
२२ 


A 
oC 


२६ 
२७ 
२८ 
२९ 
30 
२१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


